दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौड़ल्य योजना व 
राष्ट्रीय OST अभियान या दोन्ही योजनांच्या राज्य 
व्यवस्थापन कक्षांच्या कार्यालयाकरीता उपलब्ध 
जागेमध्ये नुतनीकरणाच्या कामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण - २०२३/प्र.क्र.२८/योजना-३ 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १३ मार्च, २०२३ 


वाचा - 
१) सह सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.०८./योजना-३, 
दिनांक १९.०१.२०२२. 
२) मुख्य परिचाळन अधिकारी, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण PIC योजना, खारघर, 
नवी मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः डीडीयुजीकेवाय-२०२२/प्र.क्र.१०/डीडीयुजीकेवाय कक्ष, दिनांक ३१.०१.२०२२. 
३) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : पंविआ-२०२२/प्र.क्र.२८/वित्त-४, 
दिनांक १७.०२.२०२२. 
४ अधीक्षक अभियंता (प्रमंग्रासयो), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, कोकण विभाग, ठाणे यांचे पत्र क्रमांकः 
अअ/प्रमंग्रासयो/मग्रारविस/कोवि/६८०, दिनांक २९.०६.२०२२. 
५) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग यांचे पत्र क्र.पंविआ-२०२२/प्र.क्र.२८/वित्त-४, दिनांक ३०.०८.२०२२. 
प्रस्तावना :- 
दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना व राष्ट्रीय रुरबन अभियान या दोन्ही योजनांच्या 
राज्य व्यवस्थापन कक्षांची कार्यालये संदर्भाधीन क्र.१ अन्वये ग्राम विकास भवन, खारघर, नवी मुंबई येथील 
प्रशासकीय कार्यालय व त्यासमोरील दोन्ही कॉन्फरन्स हॉल व त्यास लागून असलेल्या तीन रुम येथे 
स्थलांतरीत करण्यास व सदर स्थलांतरीत जागेत आवश्‍यक त्या सुविधा करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
आली आहे. तथापि, सदर जागा दोन्ही कार्यालयांच्या आस्थापनांसाठी अपुरी तसेच कार्यालयीन 
कामकाजाच्या दृष्टीने गैरसोयीची असल्याने संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये मुख्य परिचालन अधिकारी, राज्य 
व्यवस्थापन कक्ष, दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण Hered योजना यांनी दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजासाठी 
आवर्यक सुविधांसह जागा उपलब्ध करुन देणेबाबत विनंती केली आहे. त्यानुसार संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये 
अधीक्षक अभियंता, प्रमंग्रासयो, ठाणे यांना दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना व राष्ट्रीय रुरबन 
अभियान या दोन्ही योजनांच्या राज्य व्यवस्थापन कक्षांच्या कार्यालयाकरीता कामाचे अंदाजपत्रक निविदा 
तयार करणेबाबत कळविण्यात आले, त्यानुसार त्यांनी संदर्भ क्र.४ च्या पत्रान्वये सदर जागेची पाहणी करुन 
उपलब्ध जागेमध्ये नुतनीकरणाच्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करुन प्रशासकीय मान्यतेसाठी व निधी 
उपलब्धतेसाठी सादर केले आहे. सदर अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौडल्य योजना व राष्ट्रीय रुरबन अभियान या दोन्ही योजनांच्या राज्य 
व्यवस्थापन कक्षांच्या कार्यालयाकरीता ग्राम विकास भवन, खारघर, नवी मुंबई येथे उपलब्ध करुन दिलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२८/योजना-३ 


जागेमध्ये कार्यालयाच्या (कार्यालय नुतनीकरण, कार्यालयीन फर्निचर, विद्युतीकरण, वातानुकूलीत यंत्रणा 
बसविणे) नुतनीकरणाकरीता येणाऱ्या रु.३,५७,०५,०२५/- (रुपये तीन कोटी सत्तावन्न लाख पाच हजार 
पंचवीस फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


Name of work : Renovation of Pandit Din Dayal Upadhyay Gramin Kaushlya Yojana and 
National Rurban Mission (Office renovation, furniture, Electrification & Air Conditioning) 
1 | Office Renovation, Furniture (Including GST) 2,07,76,696/- 
2 | Electrification of Building (Including GST) 57,61,114/- 
3 | Air Conditioning (Including GST) 62,19,094/- 
SubTotal 3,27,56,904/- 
4 | Add 4% Contiengency Charges 13,10,276/- 
5 | Add 5% Centange Charges 16,37,845/- 
Total RS.3,57,05,025/- 


२. सदर कामाबाबत जिल्हा परिषद, रायगड अंतर्गत पंचायत समिती, पनवेल यांनी निविदा प्रक्रिया 
राबवून त्याबाबत निधीची मागणी संदर्भाधीन क्र.५ नुसार ग्राम विकास विभागास करण्यात यावी. 
३. दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना व राष्ट्रीय रुरबन अभियान या दोन्ही योजनांच्या राज्य 
व्यवस्थापन कक्षांच्या कार्यालयाकरीता उपलब्ध जागेमध्ये नुतनीकरणाचे काम प्रचलित शासकीय नियम / 
अटी व शर्तीनुसार पूर्ण करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद, रायगड अंतर्गत पंचायत समिती, पनवेल यांची 
राहील. 
४. दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना व राष्ट्रीय रुरबन अभियान या दोन्ही योजनांच्या राज्य 
व्यवस्थापन कक्षांच्या कार्यालयाकरीता उपलब्ध जागेमध्ये नुतनीकरणाच्या कामाच्या प्रशासकीय मान्यतेचे 
सविस्तर अंदाजपत्रक सोबत जोडण्यात आले आहे. 
ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१३१५२८२१२२२० असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
M a Nn (0 i Digitally signed by Manoj 
} Dattatraya Jadhav 
DN: cn=Manoj Dattatraya Jadhav, 
D tt T o=Rural Development 
ठे ठे [| ठे Ya Department, ou=Central Scheme, 
email=manoj.jadhav68@nic.in, 
c=IN 


J a d h av Date: 2023.03.14 11:50:06 +05'30' 
(मनोज जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.मंत्री, ग्रामविकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) मा.राज्यमंत्री, ग्रामविकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२८/योजना-३ 


३) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

मुख्य परिचालन अधिकारी, दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, राज्य व्यवस्थापन 
कक्ष, ग्रामविकास भवन, खारघर, नवी मुंबई-४१०२१०. 

८) व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, सिडको भवन, नवी मुंबई. 

९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड व ठाणे. 

qo) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड व ठाणे. 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड व ठाणे. 

१२) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


